महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असब-१२१९/प्र.क्र.३१/का.१४ 


अवर सचिव संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्या- सन २०१९ 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४३) अनुसार खालील अ.क्र.१ ते ६ 


व कलम ४(४) व ४(५) अनुसार खालील अ.क्र.७ ते ११ येथे नमूद केलेल्या अवर सचिवांची बदली करण्यात 


येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत 


आहे.- 
अ.क्र. । अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
विवि २ ३ i a | 
ee श्री.सं.कृ.भोसले सामान्य प्रशासन विभाग शालेय शिक्षण व HIST विभाग 
२ | श्री.सं.वि.गावडे महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
3 श्री.ब.रं.माळी शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
४ | श्री.वि.श्री.पाटील  । नगर विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५ | श्री.सु.लो.अंबिलपुरे | वित्त विभाग नियोजन विभाग 
६ । श्री.प्रि.शां.कांबळे ग्राम विकास विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
७ । श्री.आ.अ.माळी महसूल व वन विभाग विजाभज, इमाव, विमाप्र कल्याण 
विभाग 

८ _  श्री.मे.र.कुलकर्णी | नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
९ । श्री.रा.ऱ्या.कौरते  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग । उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
a o श्रीमती व.गु.देशमुख | ग्राम विकास विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
नि १ | श्री.र.म.जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग | मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 

२. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार बदलीनंतरच्या 


प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक 


: कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, 


दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः असब-१२१९/प्र.क्र.३१/का.१४ 

३. संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांच्या विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन १४) यांना त्वरीत सादर करावी. 

४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१२२०३७१६८७०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Imtiyaz = 
Mushtaque Kazi णव यावा 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अवर सचिव (संबंधित मंत्रालयीन विभागा मार्फत) 
प्रत, 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

३) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

५) सह / उप सचिव (आस्था.), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

६) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, Jars पिअर, 
सुरजी AHA मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 

७) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) निवड नस्ती का.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


